राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत, “नाशिक 
जिल्ह्यात नवीन कीटकनाशक अवशेष चाचणी 
प्रयोगशाळेची स्थापना” या प्रकल्पास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण १६२४/प्र.क्र. ४१/१७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४/०२/२०२४. 
वाचा :- 


(१) कृषि विभागाचे पत्र क्र. RKV-91923/C.R. २३२/१४-ओ, दि. २५/०१/२०२४ व त्यासोबतचे 
राज्यस्तरीय मंजूरी समितीचे (SLSC) दि. ०८/०१/२०२४ चे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 

मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दिनांक ०८ जानेवारी, 
२०२४ रोजी झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या बैठकीत, “नाशिक जिल्ह्यात नवीन 
कीटकनाशक अवशेष चाचणी प्रयोगशाळेची स्थापना” हा प्रकल्प राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
त्यानुषंगाने सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय मंजूरी समितीने “नाशिक जिल्ह्यात नवीन 
कीटकनाठक aay चाचणी प्रयोगशाळेची स्थापना” हा प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


केद्र शासन/महाराष्ट्र शासनाच्या चाळू योजनांचे घटकनिहाय लागू खर्चाचा तपशील 
पुढीलप्रमाणे :- 


(रु. लाखात) 
अ.क्र घटक एकूण केद्र शासन खर्च सामायिकरण नमुना 
किंमत /महाराष्ट्र 
शासनास लागू 
चाळू योजना 
नाव | अनुदाना | रा.कृ.वि. | लाभ | अंमलबजाव 
साठी यो. धार | णी करणारी 
खर्चाचे क यंत्रणा 
प्रमाण 
a पायाभूत सुविधा ५००.०० | शासकोय संस्था | ५००.०० laa 
900% अनुदान 
2 | उपकरणे खरेदी 999.90 | छासकोय संस्था | ९९१.७० ka 
900% अनुदान 
3. | मनुष्यबळ 932.00 | शासकीय संस्था | 932.00 r | 
400% अनुदान आयुक्‍त 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२४/प्र.क्र. ४१/१७-ओ 


४ | आकरसिमिकता १३५.०० | शासकीय संस्था | १३५.०० o | (कृषि), कृषि 
१००% अनुदान आयुक्तालय, 


4 | प्रवास, HRD 30,00 शासकीय संस्था | ३०.०० | पुणे. 
बैठक आणि चाचणी १००% अनुदान 
व अंशांकन 
प्रयोगशाळांसाठी 
राष्ट्रीय मान्यता 
मंडळाची (NABL) 
मान्यता इ. 


एकूण १७८८ .७० १७८८ .७० 


२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच केंद्र शासनाच्या 
निकषानुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व 
विचारात घेता निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत “नाशिक जिल्ह्यात नवीन कीटकनाहशक अवशेष चाचणी 
प्रयोगशाळेची स्थापना” या प्रकल्प उभारणीकरीता नियमित तपासणी करीता तसेच, विस्तृत 
तपासणी अहवालानुसार अनुदान वितरीत करण्याकरीता वार्षिक गुणवत्ता आणि काम प्रगती 
प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी म्हणून कृषि संचालक (नि.व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना घोषित 
करण्यात येत आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक 
अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनास व राज्य शासनास सादर होईल याची कृषि संचालक (नि. व 
गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 

५. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना योजनेचे नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१४३५०८३७०१ असा आहे. हा AAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PIMPALE PRASHANT न 


fa29ab2a9a96d3a62a7a97531711flef9f3e78de039be6cabb449 


29032069507, postalCod: 2, st=M 
RA M ES H INumbe -C9FCOE76E908 1 9F7F6D29D043A3E393D7982322683A08 
2D04EDA26B7264E4837, -PIMPALE PRASHANT RAMESH, 
Date: 2024.02.14 14:44:25 +05'30' 
( प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-0 


मा.मंत्री (कृषी )/ मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव (कृषी) यांचे स्वीय सहाय्यक (कृषि व पदुम विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 

सह सचिव (नि. व गु. नि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


A 


CC NU 


Cc 
es 
>. ८ट-->- *-> ee a 


mm 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२४/प्र.क्र. ४१/१७-ओ 


कृषि संचालक (नि. व गु. नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अवर सचिव (रा.कृ.वि.यो.) (१४-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) उप संचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११) वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२) नियोजन विभाग-१४३१, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


४) 
८ 


१३) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


